सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, 
धुळे कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शाआशा २०१५/प्र.क्र.९८/का-१३ 
दि. १४ जुले, २०१६ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.६२/प्रशासन-१ 
दि. ११ नोहेंबर, २०१६ 

प्रस्तावना :- 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा व वसतिगृहाची कामे प्राथम्याने पूर्ण 
करण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाकडून संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
-बांधकाम व्यवस्थापन Hele स्थापन करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व उपविभाग समर्पित स्वरूपात सदर बांधकाम व्यवस्थापन कक्षास 
संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये जोडण्यात आळे आहेत. जनतेच्या सोयीसाठी व 
प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने, सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी विभाग, धुळे हे विभागीय 
कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन 
कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
हे विभागीय कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित करून त्याचे नामाभिधान सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) विभाग, नाशिक करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. तसेच मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांच्या अंतर्गतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे 
यांचेकडील मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. २ धुळे व इमारती प्रकल्प उपविभाग, धुळे हे दोन उपविभाग 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाली अनुक्रमे घोडेगाव व 
औरंगाबाद येथे स्थलांतरित करून त्यांचे नामाभिधान सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, 
घोडेगाव व सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, औरंगाबाद करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर पुनर्चनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील उपविभागांची रचना पुढीलप्रमाणे असेल. 

१) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, नाशिक २) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
उपविभाग,कळवण 3) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, तळोदा ४) सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१०/प्रशासन-१ 


बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, धुळे ५) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, नंदुरबार 

६) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, संगमनेर ७) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 

उपविभाग, घोडेगाव ८) सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, औरंगाबाद 
३ CRIA पुनर्रचना केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग 
घोडेगाव व सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) उपविभाग, औरंगाबाद या उपविभागांमधील कार्यरत 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित 
परिमंडळ कार्यालयाकडून हाताळण्यात येतील. तसेच कार्यकारी अभियंता यांचे नियंत्रणाखालील 
पुनर्रचनेप्रमाणे सदर दोन नव्याने पुनर्रचित उपविभाग कार्यालयांतर्गत अधिकारी / कर्मचा-यांचा 
वेतनावरील खर्च पूर्वीप्रमाणेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजूर लेखाशिर्षाखालील 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९२३१२५१३००२१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram Nivrutti (यण मालव 


hi 
2.5.4.20=23b2f1b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274a3 
2de69eb6a25, 


serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cfdf5a52755 
hama Cae ती 


Date: 2021.09.23 12:51:11 +05'30 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
१०. मुख्य अभियंता, आदिवासी बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे 
१२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
१३.संबंधित जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 
१४. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


